महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था या 
संस्थेस सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजुर 
तरतुदीतुन वितरित निधीच्या मर्यादेत खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.८९/मशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 
दिनांक २४.०२.२०२०. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३, 
दिनांक १४.१२.२०२१. 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३, 
दिनांक ११.०८.२०२२. 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन दिनांक २४/०२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था 
(Maharashtra State Faculty Development Academy) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली अयून सदर 
शासन निर्णयान्वये संस्थेस अनावर्ती खर्चासाठी रु.५०.०० कोटी व एकवेळचा निधी म्हणुन आवर्ती खर्चासाठी 
रु.१०.०० कोटी इतका निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संस्थेच्या भागभांडवळलात राज्य शासनाचा 
हिस्सा ४० टक्के इतका आहे. त्यानुसार सदर संस्थेस संदर्भाधीन दिनांक १४/१२/२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये आवर्ती खर्चासाठी रु.२,३५,९२,०००/- व अनावर्ती खर्चासाठी रु.३,००,००,०००/- असा एकूण 
रु.५,३५,९२,०००/- इतक्या खर्चास सन २०२१-२२ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ 
करिता सदर संस्थेने केलेल्या मागणीस अनुसरुन संदर्भिय शासन निर्णय, दिनांक ११/०८/२०२२ अन्वये आवर्ती 
खर्चासाठी रु.१,८३,२९,०४०/- व अनावर्ती खर्चासाठी रु.४,००,००,०००/- असा एकुण रु.५,८३,२९,०४०/- 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संस्थेच्या मागणीस अनुसरुन सन २०२२-२३ मध्ये वितरीत 
निधीच्या मर्यादेत खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra State Faculty Development Academy) या 
संस्थेसाठी लेखाशिर्ष (2202 आय७१९) ३१ सहाय्यक अनुदाने या उद्दिष्टाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
वितरित निधीच्या मर्यादेत खर्चास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन सदर उद्दिष्टाखाली 
वितरीत निधीपैकी शिल्लक रु.४,३७,४६,७८०/- (रु.चार कोटी सदतीस लक्ष सेहेचाळीस हजार सातडी ऐंशी फक्त) 
इतकी तरतूद पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अनावर्ती खर्च आवती खर्च भाग भांडवल राज्य शासन हिस्सा एकूण. 


रु.३,००,००,०००/- रु.९७,४६,७८०/- रु.४०,००,०००/- रु.४,३७,४६,७८०/- 


२. या बाबीवर येणारा खर्च "मागणी क्र. डब्ल्यु-०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, (०२) माध्यमिक शिक्षण, १०५ 
शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४)/(०२) अकृषी विद्यापीठे, शासकीय व samy 
महाविद्यालयातील शिक्षकांकरीता प्रशिक्षण (कार्यक्रम) (२२०२ आय ७१९) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.८९/मशि-३ 


३. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने उप संचालक (वित्त), 
महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र.५९/१४७१, दि.१०/०२/२०२३ व वित्त विभाग 
अनौ.सं.क्र.३००/२०२३/व्यय-५, दि.१५/०३/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८/०२/२०२३ मधील 
अटी व शातींची पुर्तता होत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०३२४१६२८२९५३०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


.d by HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 


H EMANTKU MAR ० OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


=I -RNMEI 
‘TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


PANDHARINATH 
BAVISKAR 


j6DD2ECBSAC6CA70C333A3CF1B13F 
|ANTKUMAR PANDHARINATH 


(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, कफ परेड, मुंबई-४००००५. 
२. संचालक,महाराष्ट्र राज्य, उच्च शिक्षण, पुणे. 
३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 
४. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. कार्यासन (साशि-१) / (मशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती, कार्यासन मशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


